उद्योग संचालनालय, मुंबई आणि त्यांच्या अधिपत्याखालील 
कार्यालयातील विविध योजनेतील ४५ अस्थायी पदांना 
मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग,ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र. अस्थामु-२०१८/१०४/प्र.क्र.४०/उद्योग-३, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक : ५ ऑक्टोबर, २०१८. 


वाचा : १) शासन निर्णय क्र. अस्थामू-२०१८/१०४/प्र.क्र.४०/उद्योग-३, दि.९.०३.२०१८ 
२) वित्त विभाग शा.नि.क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.(७.०९.२०१८ 
३) शासन निर्णय क्र.इएसटी-३४१८/प्र.क्र.९१/उद्योग-३, दि.१०.०९.२०१८ 


प्रस्तावना : उद्योग संचालनालय, मुंबई आणि त्यांच्या अधिपत्याखाळील कार्यालयातील विविध योजनेंतर्गत 


असलेल्या ५२ अस्थायी पदांना संदर्भाधीन क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये, दि.०१.०३.२०१८ ते दि.३०.०९.२०१८ 


पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आळी होती. तसेच विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.३ च्या शासन निर्णयान्वये उद्योग 


संचालनालय व त्यांच्या अधिपत्याखालील कार्यालयातील गट-ड संवर्गातील एकूण ४४ पदे निरसित करण्यात 


आली आहेत. त्यानुषंगाने उद्योग संचालनालय, मुंबई आणि त्यांच्या अधिपत्याखाळील कार्यालयातील विविध 


योजनेतील ५२ अस्थायी पदांपैकी गट-ड संवर्गातील ७ पदे निरसित करण्यात आली असल्याने सदर योजनेत ४५ 


अस्थायी पदे कार्यरत आहेत.सदर ४५ अस्थायी पदांना वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयातील 


तरतुदीनुसार दि.१.१०.२०१८ पासून पुढील मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय: उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील सोबतच्या विवरणपत्र अव ब मधील एकूण ४५ अस्थायी 


पदांना दिनांक दि.१.१०.२०१८ ते दि.२८.०२.२०१९ पर्यंतच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यास शासन मान्यता 
देत आहे. 


२. या ४५ अस्थायी पदांसाठी होणारा खर्च सोबतच्या विवरणपत्रातील स्तंभ क्र.४ मध्ये नमूद करण्यात 


आलेल्या त्या त्या पदासमोर स्तंभ क्र.५ मध्ये नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली वर्गीकृत करुन सन २०१८-२०१९ या 


आर्थिक वर्षासाठी मंजूर झालेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


३. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. २ च्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारान्वये सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थामु-२०१८/१०४/प्र.क्र.४०/उद्योग-३, 


छ. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१००५१७४१५९४७१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नांवाने, 


Santosh 111. 
Jagatrao [९०९ वपन 
(संतोष ज. काळे) 

सोबत : अ व ब विवरणपत्र कक्ष अधिकारी. 

Wd: 

१) विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई (१० प्रती) 

२) महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा)/महाराष्ट्र-१/२ मुंबई /नागपूर 

3) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई (३ प्रती) 

४) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई (३ प्रती) 


महाव्यवस्थापक, जिल्हा उद्योग केंद्र (सर्व) 

कार्यासन अधिकारी- उद्योग-२ व उद्योग-७, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
वित्त विभाग - व्यय-१६ / वित्तीय सुधारणा-१/आ.पु.क. 

निवड नस्ती. 


) 
) 
) 
) 
५) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
) 
) 
) 
) 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थामु-२०१८/१०४/प्र.क्र.४०/उद्योग-३, 


विवरणपत्र-अ 
शासन निर्णय क्र. अस्थामु-२०१८/१०४/प्र.क्र.४०/उद्योग-३, दि. ५ ऑक्टोबर, २०१८ सोबतचे विवरणपत्र 
अ.क्र. | योजनांची/कार्यालयांची नांवे पदांचे पदनाम पदसंख्या लेखाशिर्ष दि.३०/९/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ 
मंजूरीचा शासन निर्णय 
| | 2 3 1 ४ | 4 & 
| कर्जवसूली व कर्जाचे हिशोब जिल्हा कार्यालय 
सुस्थितीत ठेवण्याच्या कामासाठी शाखाप्रमुख नाईक टिप्पणी । लिपिक | शिपाई एकूण । मागणी क्र. के-७, शासन निर्णय,क्र.अस्थामु- 
निर्माण करण्यात आलेली पदे सहाय्यक मुख्य लेखाशिर्ष २८५१ | २०१८/१०४/प्र.क्र.४०/उद्योग ३, 
१. रत्नागिरी [es a es = “कः al see ah SF S588 aetna coe दिनांक ९.०३.२०१८ 
२. धुळे शिया Le i foe ad ean = [et उद्योग 
३. जळगांव | "| Le: | ee aa शिका विश ००१ संचालन व 
४. अहमदनगर दि q 1 Eo | हि शिका ०३ प्रशासन 
| (००)(०१ग्रामोद्योग व 
द. पुणे Pe] aes za esl ed | ८. लघु उद्योगाचा विकास 
६. सांगली बिड बगे Ls १ डिक je ioe ०२ (२८५१ ०३३३) 
७. सोलापूर ee | Lewd दि Ez foe | ०५ 
८. कोल्हापूर Loe ol Le aa ze ee Ewe q 
8. बीड शिळ १ ed er q a Le 02 
१० नांदेड हि शा १ a zs zai | 02 
११.उस्मानाबाद Fe] ; = 4 शिक ॥ eH Le | oa q 
१२. ठाणे फि शिव्या बि हिं ho | a q 
93. रायगड शिका =a Le ira i] Ee 
१४. सातारा शिका aa te Es li 02 
१५. बुलढाणा शिया | 1. आ. Le fi | a q 
१६. यवतमाळ ee | Ld cer Li ie | ०२ 
एकूण | 03 93 ०५ fea २९ 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थामु-२०१८/१०४/प्र.क्र.४०/उद्योग-३, 


विवरणपत्र-ब 


शासन निर्णय क्र. अस्थामु-२०१८/१०४/प्र.क्र.४०/उद्योग-३, दि. ५ ऑक्टोबर, २०१८ सोबतचे विवरणपत्र 


अ.क्र योजनांची/कार्यालयांची नांवे पदांचे पदनाम पदसंख्या लेखाशिर्ष दि.३०/०९/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ 
मंजूरीचा शासन निर्णय 
he ae 4 2 3 fe. Swe = ५ षु ह 
| . | उद्योग संचालनालय, मुंबई यांचे शासन निर्णय,क्र.अस्थामु- 
आस्थापनेवरील पदे २०१८/१०४/प्र.क्र.४०/उद्योग ३, 
१)योजना क्रमांक (१)- १) लिपिक | 09 | योजना क्र.२-मागणी क्र.के-७ | दिनांक ९.०३.२०१८ 
कर्जाच्या वसुलीची देखरेख मुख्य लेखाशिर्ष २८५१-ग्रामोद्योग 
२)योजना क्रमांक (२)- व लघु उद्योग 
कर्जाचे हिशोब सुस्थितीत ठेवणे (009) संचालन व प्रशासन 
एकूण पदे न (०० (०१ग्रामोद्योग व लघु 
उद्योगाचा विकास (२८५१०३३३) 
२. । उद्योग संचालनालयाची स्थापना १) उद्योग उप संचालक (प्रशासन) 7 १ मागणी क्र. के-७ शासन निर्णय,क्र.अस्थामु- 
(अ) (१ राजपत्रित पदे मुख्य लेखाशिर्ष २८५२-उद्योग- | २०१८/१०४/प्र.क्र.४०/उद्योग 3, 
८०-सर्वसाधारण (००१)संचालन | दिनांक ९.०३.२०१८ 
व प्रशासन 
(००)(०१उद्योग संचालनालय 
(२८५२००२२) 
(२) आयात निर्यात व आवश्‍यक १) लिपिक शि १ मागणी क्र.के ३-मुख्य लेखाशीर्ष- 
प्रमाणपत्रे यासंबंधी कामासाठी कर्मचारी २०५७-पुरवठा व विनियोग 
वृंद (बोसामान खरेदी विभागासाठी (१०१)खरेदी (००)(०१)-भांडार 
खरेदी संघटना (२०५७००११) 
एकूण पदे 
०२ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थामु-२०१८/१०४/प्र.क्र.४०/उद्योग-३, 


अ.क्र. योजनांची/कार्यालयांची नांवे पदांचे पदनाम पदसंख्या लेखाशिर्ष दि.३०/०९/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ | 

मंजूरीचा शासन निर्णय 

Pads fy २ ३ nd 4 & 

३. | (ओ औद्योगिक संख्यिकी गोळा करणे । 9) लिपीक ।__0१___ | मागणी क्र. के-७ 

मुख्य लेखाशिर्ष २८५२-उद्योग- 
८०-सर्वासाधारण(८००) इतर खर्च 
एकूण पदे (००(०२)औद्योगिक आकडेवारी 
| गोळा करण्याची योजना 
(२८५२०१३१) 

i नागरी जमीन (मर्यादा व नियमन) उद्योग सह संचालक (मुख्यालय) | 09 | मागणी क्र. के-७, मुख्य शासन निर्णय,क्र.अस्थामु- 
कायदा, १९७६ शी निगडीत लेखाशिर्ष २८५२-उद्योग-८०- | २०१८/१०४/प्र.क्र.४०/उद्योग 3, 
असलेल्या कामासाठी पदे सर्वासाधारण दिनांक ९.०३.२०१८ 

(००१)संचालन व प्रशासन 
(००)(०१)उद्योग संचालनालय 
एकूण पदे za (22420022) 

प. उद्योग संचालनालयाचे मागणी क्र. के-७ शासन निर्णय,क्र.अस्थामु- 
आस्थापनेवरील वजने व मापे मुख्य लेखाशिर्ष २८५२-उद्योग- | २०१८/१०४/प्र.क्र.४०/उद्योग ३, 
योजनेखाली मंजूर झालेली उद्योग ८०-सर्वसाधारण (००१)संचालन | दिनांक ९.०३.२०१८ 
उप संचालकांची व वाहनचालकांची व प्रशासन 
अतिरिक्त पदे (००)(०१उद्योग संचालनालय 

(२८५२००२२) 

१) उद्योग सह संचालक, नागपूर | १ उद्योग उप संचालक [> eas cf 

विभाग, नागपूर यांचे कार्यालय | 2) अधिक्षक | og | मागणी क्र.के-७, 

2) उद्योग सह संचालक, १) उद्योग उप संचालक णं मुख्य लेखाशिर्ष २८५२-उद्योग- 
औरंगाबाद विभाग ८०-सर्वसाधारण (००१) 

संचालन व प्रशासन 

3) उद्योग सह संचालक, १) उद्योग उप संचालक P09 | (०० (०२ प्रादेशिक व जिल्हा 
नाशिक विभाग, नाशिक यांचे कार्यालय (२८५२००३१) 
कार्यालय एकूण पदे oe 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थामु-२०१८/१०४/प्र.क्र.४०/उद्योग-३, 


अ.क्र योजनांची/कार्यालयांची नांवे पदांचे पदनाम पदसंख्या लेखाशिर्ष दि.३०/०९/२०१८ पर्यंत मुदतवाढ | 

मंजूरीचा शासन निर्णय 

का २ ३ — 4 a 

६. | उद्योग संचालनालयाचे आस्थापनेरील | शिपाई ।__0१___ | मागणी क्र. के-७ 
लातूर येथील कार्यालयासाठी मुख्य लेखाशिर्ष २८५१-ग्रामोद्योग 
शिपायाचे पद एकूण पदे वि व लघु उद्योग (००१संचालन व 

प्रशासन (००)(०१ग्रामोद्योग व 
लघु उद्योगाचा विकास 
(२८५१०३३३) 

i उद्योग संचालनालयाचे आस्थापनेवर | 9) वरिष्ठ श्रेणी लघुलेखक ea मागणी क्र. के-७ शासन निर्णय,क्र.अस्थामु- 
सन १९८४ मध्ये निर्माण करण्यात १ उद्योग निरिक्षक BAD क्ट मुख्य लेखाशिर्ष २८५२ -उद्योग- ae १०४/प्र.क्र.४०/उद्योग 3, 
आलेली पदे 3 ८०-सर्वासाधारण दिनांक ९.०३.२०१८ 
मुंबई मुंबई ) शिपाई ०१ न 
मुंबई प्राधिकरण विभाग, मुंबई (००१)संचालन व प्रशासन 
कार्यासाठी निर्माण करण्यात आलेली एकूण पदे ०३ | (००९१उद्योग संचालनालय 
पदे (२८५२००२२) 

८. | नाशिक व अमरावती येथील विभागीय |। १ उद्योग अधिकारी ।__0१___ | मागणी क्र. के-७ 
कार्यालयातील पदे मुख्य लेखाशिर्ष २८५२-उद्योग- 

अ) विभागीय कार्यालय, नाशिक एकूण पदे हिल ८०-सर्वासाधारण 
ब) विभागीय कार्यालय, अमरावती १ सहाय्यक लेखा परीक्षा अधिकारी (गट-ब) al (००१)संचालन व प्रशासन 
अराजपत्रित (००)(०२) प्रादेशिक व जिल्हा 
2) अधिक्षक = 68-3] कार्यालय (२८५२००३१) 
एकूण ०२ 


(विवरणपत्र ब- अ.क्र.१ते ८ १६) 


एकूण पदे विवरणपत्र अ> ब = ४५ 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


